RNI No . MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg . No . MCS /174/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 

शुक्रवार , ऑक्टोबर ७, २०१६ / आश्विन १५ , शके १९३८ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६ .०० 


वर्ष २, अंक ५९ ] 


असाधारण क्रमांक ९७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ), नियम , १९८१ . 

क्रमांक एमसीओ. २०१५ /प्र.क्र . ५६/ नवि -१४. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ) नियम , 
१९८१ मधील नियम- २अ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ ठरणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग , क्रमांक जीईएन . १०१० / २४० / प्र. क्र . ३९ / १०/ नवि - १४ , दिनांक ५ डिसेंबर 
२०१२ अन्वये असे विनिर्दिष्ट केले आहे की , पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपरिषदेचे अध्यक्ष पद शासन अधिसूचना , नगर विकास 
विभाग, क्रमांक जीईएन. १०१० / २४० / प्र. क्र . ३९/ १० / नवि -१४ , दिनांक ६ मे २०१० ( शासन अधिसूचना , नगरविकास विभाग, क्रमांक 
जीईएन . १०१० / २४० / प्र.क्र . ३९ / १० / नवि - १४ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०११ सह ) मध्ये दर्शविण्यात आलेला कालावधी संपल्यानंतर पुढील 
एका पदावधीकरिता ( २ १/ २ वर्षाकरिता) खुला ( म ) या प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता आरक्षित राहील ; . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ) सुधारणा नियम, २०११ मधील नियम-२अ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ ठरणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने शासन 
अधिसूचना, नगरविकास विभाग, क्रमांक एमसीओ. २०१२ / प्र. क्र . ११२/ १२ / नवि -१४ , दिनांक १४ जुलै २०१५ अन्वये पुन्हा अनवधानाने 
असे विनिर्दिष्ट केले आहे की , पालघर जिल्ह्यातील उक्त पालघर नगरपरिषदेचे अध्यक्ष पद शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग , 
क्रमांक जीईएन . १०१० / २४० / प्र. क्र . ३९ / १० / नवि -१४ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१२ मध्ये दर्शविण्यात आलेला कालावधी संपल्यानंतर पुढील 
एका पदावधीकरिता ( २ १/२ वर्षाकरिता ) खुला ( म) या प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता आरक्षित राहील ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त पदाच्या आरक्षणाचा प्रवर्ग योग्यरित्या विनिर्दिष्ट करण्याच्या दृष्टीने शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग , 
क्रमांक एमसीओ. २०१२/ प्र.क्र . ११२ /१२/ नवि -१४ , दिनांक १४ जुलै २०१५ मध्ये सुधारणा करणे शासन इष्ट समजते ; 


भाग एक - अ - ( म . उ. वि . ) - ९७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर ७, २०१६ / आश्विन १५, शके १९३८ 


म्हणून आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ) नियम , १९८१ मधील नियम -२अ द्वारे तसेच महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( १९०४ चा १ ला ) , च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन, याद्वारे , असे विनिर्दिष्ट करते की , पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपरिषदेचे अध्यक्ष पद शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग , 
क्रमांक जीईएन . १०१० / २४० / प्र. क्र . ३९ / १० / नवि-१४ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१२ मध्ये दर्शविण्यात आलेला कालावधी संपल्यानंतर पुढील 
एका पदावधीकरिता ( २ १/२ वर्षाकरिता) खुला या प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता आरक्षित राहील ; आणि या प्रयोजनाकरिता शासन 
अधिसूचना, नगरविकास विभाग, क्रमांक एमसीओ. २०१२ / प्र.क्र . ११२ / १२ / नवि - १४ , दिनांक १४ जुलै २०१५ पुढीलप्रमाणे सुधारित करीत 
आहे : 
___ उक्त अधिसूचनेच्या परिशिष्ट १ मधील , नोंद ३ मध्ये, पालघर नगरपरिषदेशी संबंधित स्तंभ (५ ) मध्ये शब्द , कंस आणि अक्षरे 
“ खुला ( म ) ” च्या ऐवजी “ खुला ” हा शब्द योजण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज. ना . पाटील , 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग , ऑक्टोबर ७, २०१६ / आश्विन १५, शके १९३८ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mumbai 400 032 , dated the 7th October 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS (PRESIDENT ELECTION ) RULES, 1981. 

No. MCO 2015 / C . R . 56 /UD - 14 . — Whereas, in exercise of the powers conferred by rule -2A of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats ( President Election ) Rules, 1981, and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra has , vide the 
Government Notification , Urban Development Department, No. GEN 1010 / 240 / C . R . 39 / 10 /UD - 14 , 
dated the 5th December 2012 , specified the that the office of the President of the Palghar Municipal 
Council in the Palghar District shall be reserved for one term ( Two and Half Year ) after the 
period mentioned in the Government Notification , Urban Development Department, No. GEN 
1010 / 240 / C . R . 39 / 10 /UD - 14 , dated the 6th May 2010 (with Government Notification , Urban 
Development Department, No. GEN 1211/829 / C . R . 172 /11/UD - 14 , dated 18th November 2011 ), for 
the candidates belonging to the Open ( F ) category ; 

And Whereas , in exercise of the powers conferred by rule -2A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats ( President Election ) Amendment Rules , 2011 and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra has , vide the Government Notification , 
Urban Development Department, No. MCO 2015 /C . R . 56 /UD - 14 , dated the 14th July 2015 , again , 
inadvertently , specified that the office of the President of said the Palghar Municipal Council in 
the Palghar District shall be reserved for one term ( Two and Half Year ), after the period mentioned 
in the Government Notification , Urban Development Department, No . GEN 1010 /240/ C . R . 39 / 10 / 
UD - 14 , dated the 5th December 2012 , for the candidates belonging to the Open ( F ) category ; 

And whereas, the Government consider it is expedient to amend the Government Notification , 
Urban Development Department, No. MCO 2015 /C . R . 56 /UD - 14 , dated the 14th July 2015 , so as to 
correctly specify the category of the reservation to the said posts ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by rule - 2A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats (President Election ) Rules , 1981 read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904), the Government of Maharashtra hereby specifies 
that the office of the President of the Palghar Municipal Council in the Palghar District shall be 
reserved for the candidate belonging to “ Open ” Category after the period mentioned in the 
Government Notification , Urban Development Department, No. GEN 1010 / 240 /C . R . 39 / 10 /UD - 14 , 
dated the 5th December 2012 ; and for that purpose , amends the Government Notification , Urban 
Development Department, No. MCO 2015 /C . R .56 /UD - 14 , dated 14th July 2015 , as follows : 

In the said Notification , in the Schedule I, in entry 3 relating to the Palghar Municipal Council, 
in column ( 5 ), for the word , brackets and letter “ Open ( F )” the word “Open ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J . N . PATIL 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


